बदली रद्द करणे बाबत. 
अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा 
गट-अ. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. बदली-४३१८/प्र.क्र.८९/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : १) विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ३० मे, २०१८ व दि.१९ जून, २०१८. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.४आ/आस्था/२०१८/४४३, 
दि.२६ जून, २०१८, 


प्रस्तावना : - 
उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधीळ अधिव्याख्याता यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तथापि बदली 
करण्यात आलेल्या काही अधिव्याख्यात्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यास रिक्‍त पद उपलब्ध 
नसल्यामुळे त्यांची बदली रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
संदर्भाधिन क्र. ०१ येथील शासन निर्णयान्वये बदली करण्यात आलेल्या खालील 
अधिव्याख्याता यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजु होण्यास रिक्‍त पद नसल्याने त्यांच्या स्तंभ-४ येथे 
केलेल्या बदल्या रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. अध्यापकाचे नाव व पदनाम | बदलीपूर्वी कार्यरत संस्था | संदर्भाधीन -१ येथील 
शासन निर्णयान्वये बदली 
करण्यात आलेली संस्था 
1१ | २ ३ a aa 

श्री.निलेश चिडे, शासकीय निवासी महिला । झासकीय तंत्रनिकेतन, 

अधिव्याख्याता, अणुविद्युत तंत्रनिकेतन, यवतमाळ. नागपूर. 

अभियंत्रिकी 

श्रीमती ईशा घनश्याम लोखंडे, । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 

अधिव्याख्याता, माहिती मुर्तिजापूर. नागपूर. 

तंत्रज्ञान. 


०२. तसेच, श्री.दिलीप ब्राम्हणकर, अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियंत्रिकी, नागपूर यांची 
सदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयाद्वारे शासकीय तंत्रनिकेतन, साकोली व शासकीय निवासी 
महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ येथे केलेल्या बदल्यापैकी शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ येथे केलेली बदली रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-४३१८/प्र.क्र.८९/१८/तांशि-७ 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१२१४१६५११४०९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


Sudhir Jaya: era 
Education Departmen ICode=400032, st=Maharash' 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406e4ea05963bc456fle1 
8621e5917di 


Sh etty See elses 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याते (संबंधित संस्थेमार्फत) 
प्रत: 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. उपसचिव (तंशि), उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,नागपूर/ अमरावती. 
८. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर/मुर्तीजापूर/झासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/यवतमाळ/अकोला 
११. निवड नस्ती-७. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


